“कायम विनाअनुदान” तत्वावर परवानगी दिलेल्या व 
शासन निर्णय, दिनांक १ व २ जुले, २०१६ अन्वये 
अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या तथापि, शासन निर्णय, 
दिनांक ९ मे, २०१८ अन्वये वगळण्यात आलेल्या 
शाळांपैकी पात्र माध्यमिक शाळा व तुकडयांना अनुदान 
मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.७३/एसएम-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:-माशाअ २००९/ 

५९९/०९/ माशि-१, दिनांक २० जुले, २००९, 

(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- माशाअ- २००९/ 
५९९/०९/माशि-१, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११, 

(३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:-संकीर्ण- २०१२/ 
१५०/१२/माशि-१, दिनांक १६ जुले, २०१३, 

(४) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- माशामु-२०१६/ 
प्र.क्र.११/१६/एसएम-४, दिनांक १ Toh, २०१६, 

(4) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- प्राशामु-२०१६/ 
प्र.क्र.३८/१६/एमएम-४, दिनांक १ जूले, २०१६, 

(६) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- माशामु-२०१६/ 
प्र.क्र.८२/१६/एसएम-४, दिनांक 2 जूले, २०१६, 

(७) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- माशामु- २०१६/ 
प्र.क्र.१८/एसएम-४, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६, 

(८) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक :-प्रामाअ-२०१८/ 
प्र.क्र.9३/एसएम-४, दिनांक ९ मे, २०१८. 

(९) शासन निर्णय, अनुवि/४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ५ सप्टेंबर,२०१८ 

(१० आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिआ/१८-१९/तपासणी/ 
आस्था क-१४४/४६३०/ दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१८. 

(११) शिक्षण संचालक यांचे पत्र क्र.अमाशा/तपासणी/१८-१९/माध्य-ब/३०४/१०५३/ 
दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८. 

(१२) आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिआ/१८-१९/तपासणी/ 
आस्था क-१४४/६३३०, दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१८. 

(१३) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक :-प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.७३/ 
एसएम-४, दिनांक ५ जानेवारी, २०१९. 

(98) आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिआ/१८-१९/तपासणी/ 
आस्था क-१४४/१४१२, दिनांक १ मार्च, २०१९. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


प्रस्तावना :- 


“विनाअनुदान” व “कायम विनाअनुदान” तत्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र 
घोषित केलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये 
सुधारणा करुन सरसकट २० टक्के प्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 30 ऑगस्ट, 
२०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार दिनांक १४ जून, २०१६ पूर्वी अनुदानास पात्र 
घोषित केलेल्या १,६२८ शाळा व २,४५२ तुकडयांवरील १९,२४७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 
शासन निर्णय, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये, विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सरसकट २०% 
प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आले. 

२. “कायम विनाअनुदान” तत्वावर परवानगी दिलेल्या व शासन निर्णय, दिनांक १ व २ जुले, 
२०१६ अन्वये अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा व 
वर्ग तुकडयांना शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत २०% प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय 
मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १७ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

३. शासन निर्णय, दिनांक १ व २ जुले, २०१६ नुसार अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या राज्यातील 
काही बोगस व बनावट शाळांना अनुदान मंजूर केल्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ 
येथे दाखल झालेल्या जनहित याचिका क्रमांक ०३/२०१८ मध्ये शासनाने, या शाळांची सखोल 
तपासणी करून या झाळांना अनुदान मंजूरीबाबत नव्याने निर्णय घेण्यात येईल असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट 
केळे. सदर जनहित याचिकेसोबतच्या यादीतील ५१ शाळा व १९ झाळांच्या तूकडयांबाबत सखोल 
तपासणी करून निर्णय घ्यावयाचा असल्याने या शाळा वगळून उर्वरीत शाळा व तुकडयांना संदर्भाधीन 
क्र.८ येथील शासन निर्णय, दिनांक ९ मे, २०१८ अन्वये शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरसकट २० 
टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आळे. सदर ५१ BOT व १९ शाळांमधील वर्ग/तुकडयांपैकी तपासणी 
अंती पात्र ठरलेल्या ३६ माध्यमिक शाळा व ११ माध्यमिक शाळांच्या तुकडयांना संदर्भाधीन अ.क्र.१३ 
च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आले आहे. उर्वरीत ११ शाळा आणि ७ 
शाळांच्या वर्ग तुकडयांना अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक ९ मे, २०१८ अन्वये वगळण्यात आलेल्या ५१ शाळा व १९ 
शाळांच्या वर्ग तुकडयांपैकी आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी संदर्भाधीन क्र.१४ येथील पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या पत्रासोबतच्या शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी दिनांक १६ फेब्रुवारी, 
२०१९ अन्वये सादर केलेल्या अहवालातील पात्र ठरविलेल्या प्रपत्र-अ मधील १ माध्यमिक शाळेतील ५ 
शिक्षक व ३ शिक्षकेत्तर तसेच प्रपत्र-ब मधील ६ माध्यमिक शाळांच्या तुकडयांवरीलळ २४ शिक्षक असे 
एकूण २९ शिक्षक व ३ शिक्षकेतर पदांना शासनाच्या पुढील आदेझापर्यंत दिनांक १ एप्रिल, २०१८ 
पासून खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून २०% अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक ९ मे, २०१८ सोबतच्या यादीतील या शासननिर्णयान्वये पात्र 
ठरविलेल्या माध्यमिक शाळेची यादी सोबत प्रपत्र-अ मध्ये व माध्यमिक शाळांच्या तुकडयांची यादी 
सोबत-प्रपत्र-ब मध्ये आहे. तसेच, शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या 
अहवालानुसार अपात्र ठरविलेल्या/वगळण्यात आलेल्या माध्यमिक शाळा/तुकडयांची यांदी 
त्यासंबधीच्या कारणासह सोबत प्रपत्र- क मध्ये आहे. 
अटीव शर्ती :- 
१) शासन निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११ व दिनांक १६ जुले, २०१३ मधील सर्व निकष व अटींची 
पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. ज्या शाळांनी वरील अटींची पूर्तता केलेली नसेल, तरीही त्या शाळांचा 
प्रस्ताव अनुदानास पात्र घोषित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला असेल, असे निदर्शनास 
आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिका-यांवर 
राहील. 
२) सदर प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना शासनाकडून ज्या वर्षी प्रत्यक्ष अनुदान मंजूर करण्यात येईल, 
त्या वर्षीच्या संचमान्यतेनुसार मंजूर असलेली शिक्षक व शिक्षकेतर पदे अनुदानास पात्र राहतील. 
३) ज्या शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची उपस्थिती “बायोमेट्रिक” प्रणाली 
द्वारे नोंदविण्यात येत आहे, अशाच शाळा अनुदानास पात्र राहतील. 
४) ज्या शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या ३० पेक्षा कमी असेल तसेच डोंगराळ व दुर्गम 
भागातील शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या २० पेक्षा कमी असेल अज्ञा शाळा अनुदानास 
पात्र राहणार नाहीत. या शाळा अनुदान पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसत नसल्यामुळे अशा शाळा “स्वयं- 
अर्थसहाय्यित” शाळा समजण्यात येतील. 
५) शासन निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११ मधील निकषांप्रमाणे शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत 
असली तरी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या पद भरती संदर्भात "आरक्षण धोरणाचे" पालन केलेले 
नसेल अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही व ST शाळा हया “स्वयं-अर्थसहाय्यित” शाळा 
समजण्यात येतील. 
६) शाळेमधील सर्व शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश "सरल" प्रणालीत 
भरल्याशिवाय शाळा अनुदानास पात्र राहणार नाही. 
७) सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना "राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत" समाविष्ट होणे बंधनकारक 
राहील. अन्यथा शाळा अनुदानास पात्र राहणार नाही. 
८) सदरहू शाळांमधील सध्या रिक्‍त असलेल्या व भविष्यात रिक्‍त होणाऱ्या पदांवरील शिक्षक भरती 
सेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार करणे बंधनकारक राहील. 
९) सर्व शाळांचे जिल्हा शैक्षणिक प्रणालीवरील ( यु-डायस ) क्रमांक आणि संबंधित शाळेत शिकत 
असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे "आधारकार्ड" असणे आवश्‍यक आहे. आधार क्रमांकाच्या आधारे विद्यार्थी 
संख्या ग्राहय धरण्यात येईल. 


२. शौक्षणिक गुणवत्ता - प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेच्या संदर्भात सर्व वर्ग प्रगत असावेत. 
तसेच, माध्यमिक शाळेच्या संदर्भात इयत्ता ९ वी व १० वी च्या वर्गांचा निकाळ १०० टक्के असावा. 
शाळेतील कोणत्याही वर्गासाठी वरील निकष प्राप्त करण्यात कोणतीही शाळा सलग तीन वर्षे अपयशी 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


ठरल्यास शाळेची मान्यता काढून शाळा बंद करण्यात यावी व झाळेतील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या 
शाळेमध्ये समायोजित करण्यात यावे. 


३. क्षेत्रिय कार्यालयाची जबाबदारी :- 
३.१ सदर शासन निर्णयासोबतच्या यादीतील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा व तुकडयांबाबत 
परिच्छेद २ मधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याबाबत तसेच परीच्छेद ३ मधील सर्व 
कागदपत्रांआधारे पडताळणी झाल्याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक 
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी प्रमाणित करुन त्याप्रमाणे सर्व संबंधित शिक्षणाधिकारी 
प्राथमिक व माध्यमिक) यांना कळविणे आव्यक राहील. 
३.२ प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी "सरल" प्रणाळीनुसार सर्व माहितीची सत्यता 
पडताळणीची संयुक्तिक जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) व विभागीय 
शिक्षण उपसंचालक यांची राहील. 
३.३ या शाळांमध्ये संचमान्यतेनुसार शिक्षक व शिक्षकेतर पदे रिक्‍त असल्यास, शासकीय व 
खाजगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये अतिरिक्‍त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांना समायोजनाने सामावून घेण्यासंदर्भातील शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
समायोजनाने पदे भरणे बंधनकारक राहील. 

४. शासनाचा स्वेच्छाधिकार :- शाळा अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित झाली म्हणजे त्या शाळेस 


अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे हा 
शासनाचा "स्वेच्छाधिकार" असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकषपात्र शाळांना अनुदान मंजूर 
करण्याचा निर्णय घेईल. सदर अनुदान हे भूतलक्षी प्रभावाने लागू केळे जाणार नाही. तसेच, शाळांना 
विनाअनुदान तत्वावर कोणत्याही शैक्षणिक वर्षात मान्यता दिलेली असली तरी, राज्याची आर्थिक 
स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात 
घेऊन, शासन अनुदानाच्या सूत्रात बदल करील व ज्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यात आलेले नाही, 
त्या शाळांना जेव्हा अनुदान मंजूर करावयाचे असेल त्यावेळचे अनुदान सूत्र त्यांना लागू राहील. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-३४९/१९/व्यय-५, दिनांक ३० 
मे, २०१९ नुसार दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ्रफप्र.ववा95॥11.200०.य या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०८०२१४५४४४३४२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=! 
H Sport: 
Swati Madhukar Nanal #2822 
ba2439a81b: L, ati Ma 
Date: 2019.08.02 15:03:54 +05'30' 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, 

) मा.प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, 
) आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


(२ GS 20 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म. रा. पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

१०) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

११) महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
१२) स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
) 
) 
) 


vo 


१४) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) ad जिल्हा परिषद, 
१५) अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक/माध्यमिक), सर्व जिल्हा परिषद, 
१६) निवडनस्ती - एसएम-४. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


66 प्रपत्र-अ 99 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : प्रामाअ-२०१८ /प्र.क्र.9७३/एसएम-४, 
दिनांक २ ऑगस्ट, २०१९.चे सहपत्र. 


(शासन निर्णय , दिनांक १ व २ जुले, २०१६ मधील शाळा) 


अ.क्र. । संस्थेचे व शाळेचे नांव माध्यम । इयत्ता | शाळेचेक्षेत्र । अनुदानास पात्र ठरणारी पदे 
/ वर्ग । बिगर 
आदिवासी/टीए 
सपी/ओटिएसपी 
/१०३ विकास 
गट 
मुख्या | प्रशि. लिपि | शिपाई | एकूण 
ध्यापक | पदवीधर | क पदे 
शिक्षक 
औरंगाबाद विभाग 
१ | सुंदरादेवी प्रतिष्ठान | उदू इ.८ ते | बिगर | 8 | 2 ८ 
संचलित एम.एम.शेख उर्दू १० वी | आदिवासी 
माध्यमिक शाळा, 
बायजीपूरा, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


66 प्रपत्र-ब 99 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : प्रामाअ-२०१८ /प्र.क्र.9७३/एसएम-४, 


दिनांक : २ ऑगस्ट, २०१९ चे सहपत्र. 


(शासन निर्णय , दिनांक १ व २ जुले, २०१६ मधील शाळांच्या वर्ग/तुकडया) 


अ. । संस्थेचे व शाळेचे नांव माध्यम । इयत्ता / वर्ग शाळेचे क्षेत्र | अनुदानास पात्र ठरणारी पदे 
क्र. बिगर 
आदिवासी/टी 
एसपी/ओटिए 
सपी/१०३ डी.एड | प्रशिक्षित | एकूण पदे 
विकास गट पदवीधर 
शिक्षक 
q 2 3 8 दु द 9 ८ 
नाशिक विभाग 
१ । रॉयळ उदू हायस्कूल, | उदू इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ a 8 
फत्तेपूर,ता.जामनेर (प्रथम a) आदिवासी 
जि.जळगांव. 
२ । के.पी.सोनार माध्यमिक | मराठी । इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ | ४ 
विद्यालय, वरणगांव (प्रथम a) आदिवासी 
ता.भुसावळ जि.जळगांव 
3 | जय हनुमान क्रोडा व | मराठी | इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ शि ४ 
सांस्कृतिक मंडळ टोळी (प्रथम a) आदिवासी 
संचलित माध्यमिक 
विद्यालय, धुळपिंप्री, 
ता.पारोळा जि.जळगांव 
४ । आई बिजासनी देवी | मराठी | इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ णि ४ 
माध्यमिक विद्यालय (प्रथम a) आदिवासी 
दुर्बल्या,ता.शिरपूर जि.धुळे 
५ | श्री.धनदाई माता | मराठी । इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ शि ४ 
बहु.शिक्षण संस्था अंबाडे (प्रथम वगी आदिवासी 
संचलित माध्यमिक 
विद्यालय, मुंडी दरेगांव, 
ता.अमळनेर जि.जळगांव 
औरंगाबाद विभाग 
६ । संत ज्ञानेश्वर विद्यालय | मराठी | इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ a 8 
ताडपांगरी ता.जि.परभणी (प्रथम वर्ग आदिवासी 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


“ प्रपत्र-क “ 
अपात्र शाळा/तुकडया 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : प्रामाअ-२०१८ /प्र.क्र. ७३/एसएम-४, 
दिनांक : २ ऑगस्ट २०१९ चे सहपत्र. 


अ. । संस्थेचे व शाळेचे नांव माध्यम | इयत्ता/वर्ग | ज्या कारणामुळे शाळा अपात्र ठरविण्यात 
क्र. आल्या त्याची कारणे. 

हिं २ 3 8 4 

| ग्रामविकास शिक्षण संस्था | मराठी | इयत्ता ८वीते | १ अनुशीषाप्रमाणे भरती केलेली नाही. 
संचलित मा.बापूसाहेब गावडे qo वी २) विद्यार्थी पटसंख्या ३० पेक्षा कमी 
विद्यालय, चांडोह ता.शिरुर (प्रथम वर्ग) ।३) मावक यांनी तपासणी केळेली 
जि.पुणे बिंदूनामावली प्रत सादर केलेली 

नाही. 
४) शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण 
उपसंचालक यांची शिफारस नाही, 
५) सबब अपात्र 

२ | जय शिक्षण प्रसारक मंडळ | मराठी | इयत्ता ८ वी ते | १) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे 
संचलित मा.बापूसाहेब गावडे १० वी यांचे दिनांक ३/१/२०१९ अन्वये 
माध्यमिक विद्यालय, चांहोह (प्रथम वर्ग) सदरील शाळा, चांडोह या ठिकाणी 
ता.शिरुर जि.पुणे. अस्तित्वात नाही सबब अपात्र. 

3 | श्रीमती महिला विकास मंडळ, | मराठी | इयत्ता ८वी ते ।१) जिल्हा मूल्यांकन समितीने शैक्षणिक 
सोलापूर संचलित शिवशंकर १० वी गुणवत्ता या बाबीसाठी ७५ टक्केपेक्षा 
थोबडे प्रशाला थोबडे वस्ती, (प्रथम वगी कमी गुण मिळाल्यामुळे शिफारस 
देवगांव रोड, सोलापूर. केली नाही. 

२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
यांची शिफारस नाही. सबब अपात्र 

४ ।ठ]रण बसवेश्वर समाजसेवा | मराठी | इयत्ता ८वीते ।१) जिल्हा मूल्यांकन समितीने, 
मंडळ संचलित qo वी शैक्षणिक गुणवत्ता या बाबीसाठी ७५ 
aud माध्यमिक (प्रथम वगी टक्केपेक्षा कमी गुण मिळाल्यामुळे, 
प्रशाला, भिमाशंकर मजरेवाडी, शिफारस केली नाही. 
सोलापूर. २) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची 

शिफारस नाही. सबब अपात्र 

५ | श्रीभैरवनाथ शिक्षण प्रसारक | मराठी | इयत्ता८ वी | (१ जिल्हा मूल्यांकन समितीने, शैक्षणिक 
मंडळ सोलापूर संचलित उर्दू ते इयत्ता १० वी गुणवत्ता या बाबीसाठी ७५ टक्केपेक्षा 
माध्यमिक विद्यालय, हद्दवाढ कमी गुण मिळाल्यामुळे, शिफारस 
भाग, मजरेवाडी, सोलापूर. केली नाही. 

२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची 


शिफारस नाही. सबब अपात्र. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


६ | ताराबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ | मराठी | इयत्ता८वी ।१ जिल्हा मूल्यांकन समितीने, 
संचलित श्री.अमोघसिध्द ते इयत्ता १० वी शैक्षणिक गुणवत्ता या बाबीसाठी ७५ 
प्रशाला, बाळगी ता.उत्तर टक्केपेक्षा कमी गुण मिळाल्यामुळे, 
सोलापूर जि.सोलापूर. शिफारस केली नाही. 

२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची 
शिफारस नाही. सबब अपात्र 

७ | aero शिक्षण प्रसारक | मराठी | इयत्ता८वी ।१) जिल्हा मूल्यांकन समितीने, शैक्षणिक 
मंडळ सोलापूर संचलित ते इयत्ता १वी | गुणवत्ता या बाबीसाठी ७५ टक्केपेक्षा 
सोमनाथ प्रशाला सुनिलनगर, कमी गुण मिळाल्यामुळे, शिफारस 
अक्कलकोट रोड, सोलापूर. केली नाही. 

२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची 
शिफारस नाही. सबब अपात्र 

८ | जिवनज्योती क्रिडा व शिक्षण मराठी | इयत्ता८वी ।१) जिल्हा मूल्यांकन समितीने, शैक्षणिक 
प्रसारक मंडळ संचलित ते इयत्ता १०वी | गुणवत्ता या बाबीसाठी ७५ टक्केपेक्षा 
लक्ष्मीबाई wai कन्नड कमी गुण मिळाल्यामुळे शिफारस 
विद्यालय, सदलापूर केली नाही. 
ता.अक्कलकोट जि.सोलापूर. २) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची 

शिफारस नाही. सबब अपात्र. 
९ | स्व.मोहनराव Bre माध्यमिक | मराठी | इयत्ता८ वी ।१ शाळेने सन २०१३-२०१४ मध्ये 
विद्यालय, विजयनगर, ते इयत्ता १०वी | ऑनलाईन मूल्यांकन केळे आहे. 
ता.मिरज जि.सांगली शा.नि. १५/११/२०११ मधील 
गुणवत्ता बाब १ नुसार माध्यमिक 
शाळांचे मूल्यांमापन करतांना १० वीत 
किमान पटसंख्या ३० असणे 
आवश्‍यक आहे. सदर झाळेची सन 
२०१२-२०१३ च्या संचमान्यतेनुसार 
इयत्ता १० वी ची पटसंख्या २५ आहे. 
२) जिल्हा मूल्यांकन समितीने व 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी 
अपात्र ठरविले आहे. सबब अपात्र. 
| एकविरा आई. Tweet | मराठी | इयत्ता८ वी | 9) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे 

संचलित कै.आप्पासो मंगा ते इयत्ता १०वी | दिनांक २८/१२/२०१८ च्या 

सदाशिव पाटील माध्यमिक (मूळ वर्ग) अहवालानुसार सदर झाळा बंद आहे. 

विद्यालय, कान्हेरे ता.पारोळा 

जि.जळगांव 

। १ | एकविरा आई. बहु.फाऊंडेशन | मराठी | इयत्ता५ वी ।१ विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे 
संचलित कै.आप्पासो मंगा ते इयत्ता ७वी दिनांक २८/१२/२०१८ च्या 
सदाशिव पाटील माध्यमिक (वर्ग/तुकडया) अहवालानुसार सदर शाळा बंद आहे. 


विद्यालय, कान्हेरे ता.पारोळा 
जि.जळगांव. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


